वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, गट-अया 
पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. जेएलई-०८२३/प्र.क्र.१६५/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ मार्च २०२४. 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा प्रस्ताव 
दि.०३.०७.२०२३. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. १५९/कार्यासन-१२, 
दि.०१.०८.२०१९. 


शासन Beat :- 


गृह विभागाच्या अधिनस्त कारागृह विभागातील वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील 
रिक्‍त पद भरण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी दि.०३.०७.२०२३ रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने गृह विभागांतर्गत गठित विभागीय 
पदोन्नती समितीची बैठक दि. ०८.०९.२०२३ रोजी पार पडली. सदर बैठकीतील शिफारशीच्या अनुषंगाने 
सामान्य प्रशासन विभागाने निवडसूचीस दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून स्वीय सहायक/प्रशासन 
अधिकारी/रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील खालील पात्र अधिकारी यांना 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, गट-अ या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
(१) (२) (३) (3) 
rt श्री. सत्यवान मल्लिकार्जुन खुला अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
हिंगमिरे कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
कार्यालय. 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून पदे भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे दाखल याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०८२३/प्र.क्र.१६५/तुरूंग-१ 


Bs 


पदोन्नती देण्यात आलेले अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर १५ दिवसात रुजू व्हावे. पदोन्नतीच्या 


पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्विकारल्यानंतरच त्यांना वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, गट-अ या संवर्गाच्या 
वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


षु. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१२१४११०५७७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ana GS © 


१०, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 
Vi N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=3d6fb52eeb39bf3c4a0001 ceaa97736aa6fb733903d657 
SADAS H IV c4d7b6e66cdadfd6fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=1DB7A03BD2B7B1CF5AFDC7A4A26DC14D44297 

AA2B63F7493C19351A3D51630D0, cn=VINAYAK SADASHIV 
CHAVAN 0 

Date: 2024.03.12 14:20:51 +05'30' 

(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई/मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व विभाग, नागपूर/पश्चिम 
विभाग, पुणे/नाशिक विभाग, नाशिक. 

प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

संबंधित अधिकारी (मार्फत अपर पोलीस महासंचाकलक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

निवडनस्ती/तुरूंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


